RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 

Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, 


अंक ४ ] 


गुरुवार, जानेवारी ५ , २०१७/ पौष १५ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार , ९ वा मजला, लो . टि . मार्ग, नवीन मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ जानेवारी २०१७ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक सेप्रनि / ३०१६ / प्र. क्र . ४४४/ वैसेवा-३ . -भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व याबाबतीत करण्यात आलेले विद्यमान नियम , आदेश वा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, 
याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीयशिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत येणाऱ्या 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता, गट -ब ( राजपत्रित ) या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील 
नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा गट - ब ( राजपत्रित ) यामधील सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता ( सेवाप्रवेश) नियम , 
२०१७ असे म्हणावे . 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) पदवी " याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी असा आहे 

( ख ) संचालनालय याचा अर्थ, शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत येणारे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालय असा आहे ; 

शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 
( घ ) मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालय ” याचा अर्थ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने मान्यतादिलेले वैद्यकीय महाविद्यालय 
असा आहे ; 


“ 


“ 


( ग ) 


भाग चार - अ - ७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ५, २०१७/ पौष १५ , शके १ ९ ३८ 


( ङ ) “निवड मंडळ याचा अर्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापकीय पदांवर नियुक्त्यांबाबत शासनास शिफारशी 
करण्यासाठी गठित करण्यात आलेले निवड मंडळ असा आहे 

( च ) “ सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता ” याचा अर्थ, संचालनालयांतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील, सांख्यिकीशास्त्र 
विषयात अधिव्याख्याता, असा आहे . 

३. सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता, गट-ब ( राजपत्रित) या पदावरील नियुक्ती पुढील अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे 
निवड मंडळामार्फत करण्यात येईल , 
( एक ) ज्या उमेदवारांचे वय चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक असणार नाही : 

परंतु , जे उमेदवार या अगोदरच शासनाच्या सेवेत असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत, उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिल 
करता येईल 


आणि 


( दोन ) ज्या उमेदवारांनी सांख्यिकीशास्त्र या विषयातील पदव्युत्तर पदवी धारण केली आहे : 

परंतु, मान्यता प्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात सांख्यिकीशास्त्र विषय शिकविण्याचा ३ वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारांना 
प्राधान्य देण्यात येईल : 


. 


४ . 


परंतु असे की , या खंड ( दोन ) नुसार विहित केलेली सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता या पदावरील नियुक्तीसाठी आवश्यक 
असलेली शैक्षणिक अर्हता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने वेळोवेळी दिलेल्या मान्यतेनुसार अथवा अमान्यतेनुसार त्या त्या वेळी 
सुधारित केली आहे, असे मानले जाईल. 

नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या सांख्यिकी- नि - अधिव्याख्याता या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती, दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन 
असेल, परिविक्षा कालावधी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत वाढविता येईल , या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला विहित केलेला परिविक्षा 
कालावधी यशस्वीपणे पूर्ण करणे आवश्यक असेल , जर त्याने किंवा तिने विहित केलेला परिविक्षा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण केला नाहीकिंवा 
तो / ती त्या पदासाठी अयोग्य असल्याचे आढळले तर तो किंवा ती सेवा समाप्त केली जाण्यास पात्र असेल . 

नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती यासंबंधात तयार करण्यात आलेल्या 
नियमांनुसार हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा त्याला /तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळालेली नसेल तर , त्याने सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या सांख्यिकी-नि - अधिव्याख्याता या पदावर नियुक्ती केलेल्या व्यक्तीने, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय , 
महाराष्ट्र शासन यांनी वेळोवेळी विहित केलेले “ संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र ” धारण करणे आवश्यक राहील . 

नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या सांख्यिकी- नि - अधिव्याख्याता या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोणत्याही 
ठिकाणी बदलीस पात्र राहील . 


५ . 


६ . 


७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . द . कमलाकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ५, २०१७ / पौष १५ , शके १९ ३८ 


20 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Compound , 9th Floor, L. T. Marg , New Mantralaya , 

Mumbai 400 001, dated the 2nd January 2017 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SEPRANI 3016 /C.R . 444 /VAISEVA 3. — In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating recruitment to the post of Statistician - Cum - Lecturer, Group - B 
(Gazatted ) , in the Government Medical Colleges in the Directorate of Medical Education 
and Research under the Medical Education and Drugs Department of the Government of 
Maharashtra : 

1. These rules may be called the Statistician -Cum -Lecturer in GovernmentMedical Colleges , 
Medical Education and Research Service , Group B (Gazatted ), in the Directorate of Medical 
Education and Research under theMedical Education and Drugs Department (Recruitment ) Rules , 
2017 . 


2. In these rules , unless the context requires otherwise, 

( a ) “Degree” means a degree of a statutory University ; 

(6 ) " Directorate " means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of Government ; 

(c ) “Government” means the Government of Maharashtra ; 

(d ) “ Recognized Medical College” means the Medical College approved by Medical Council 
of India ; 

( e ) " Selection Board " means Selection Board constituted to make recommendations for 
the appointment to the post of teachers in Government Medical Colleges ; 

(f ) " Statistician -Cum - Lecturer” means a Lecturer in Statistics in Government Medical 
Colleges in the Directorate . 

3. Appointment to the post of Statistician - Cum - Lecturer , Group B (Gazetted ) shall be made 
by nomination through Selection Board from amongst the candidates, who, 
(i) are not more than forty years of age : 

Provided that , the upper age limit may be relaxed upto five years in case of candidate 
already in the Service of Government ; 


and 


( ii) Possess Master s Degree in Statistics : 

Provided that, the preference shall be given to candidate having three years teaching 
experience in Statistics in a Recognized Medical College : 

provided further that , the educational qualification essential for recruitment to the 
post of Statistician - Cum -Lecturer as mentioned in this sub -rule (ii) shall be deemed to 
have been amended , from time to time, in accordance with the recognition or derecognition 

thereof by the Medical Council of India , from time to time. 
4 . A person appointed to the post of Statistician - Cum - Lecturer mentioned in rule 3 , shall 
be on probation for a period of two years . The probation period may be extended further for a 
period of one year. A person appointed to such post is required to complete the probation period 
successfully within prescribed probation period . If he fails to complete probation period 
successfully or is not found suitable for the post within prescribed period then he shall be liable 
to be terminated from service . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ५, २०१७ / पौष १५ , शके १९ ३८ 


5 . A person appointed to the post of Statistician -Cum -Lecturer mentioned in rule 3 , shall 
be required to pass the examinations in Marathi and Hindi according to the rules made in that 
behalf, unless he has already passed or has been exempted from passing these examinations. 

6 . A person appointed to the post of Statistician - Cum - Lecturer mentioned in rule 3 , shall 
be required to possess a Certificate in Computer Operations as prescribed by the Directorate of 
Information Technology , Government of Maharashtra , from time to time. 

7 . A person appointed to the post of Statistician -Cum -Lecturer mentioned in rule 3 , shall 
be liable for transfer anywhere in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. D. KAMLAKAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


